RNI No. MAHBIL/2012/46121 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ८, अंक ७७] बुधवार, नोव्हेंबर २, २०२२/कातिक १९, शके १९४४ [| पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ९३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
(महाराष्ट्र शासन अंगीकृत) 
अधिसूचना 
क्रमांक मऔविम/आय.आय.ए./1) 60053/२०२२ 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१. 


ज्याअर्थी, शासनाचे उद्योग, उर्जा ब कामगार विभागाची अधिसूचना क्र. आय.आय. ए. पॉलिसी -२०१०/प्र.क्र.७६८/उद्योग-२, दिनांक २२ 
फेब्रुबारी, २०१३ अन्वये महाराष्ट्राचे धोराण-२०१३ जाहीर करणेत आले. (यापुढे “ उक्त धोरण ” असे नमूद केले आहे.) ; 


आणि ज्याअथी, जे क्षेत्र शासनाचे भूसंपादन कायदा, १८९४ अथबा महाराष्ट्र औद्योगिक निकास अधिनियम १९६१ अन्बये भूसंपादित झालेले 
नाही, त्याचे क्षेत्रफळ हे किमान wo हेक्‍टर असेल, अशा खाजगी क्षेत्राबर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची योजना राबकिण्याचा निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे, की जी योजना उक्त औद्योगिक धोरणातील अनुसूची अ मधील परिच्छेद ४ (अ) व ४(ब) मध्ये नमुद आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ४३-(शब) नुसार महामंडळास कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्राला 
राजपत्रातील अधिसुचनेद्वारे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करता येईल आणि अशी अधिसूचना काढल्यावर, महामंडळ हे, महाराष्ट्र 
प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्बये अशा एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राकरीता विशेष नियोजन प्राधिकरण होईल ; 


आणि ज्याअर्थी मे. हल्दीराम फुडस इंटरनॅशनल प्रा.लि. यांनी अर्जान्बये प्रस्तावित मोजे. गुमथळा ब सावली, ता. कामठी, जि. नागपुर येथील 
५१.१० हे.आर क्षेत्राला एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रा म्हणून घोषित करण्याची महामंडळास बिनंती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, दिनांक २० जानेवारी २०२२ व १४ जुलै २०२२ रोजी संपन्न झालेल्या १३९व्या ब १४४ व्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत 
मे. हल्दीराम फुडस इंटरनॅशनल प्रा.लि यांचे प्रस्तावित मौजे गुमथळा ब साबली, ता. कामठी, जि. नागपुर येथील क्षेत्राला एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र 
बिकासाला सहमती दर्शविली आहे ; 


आणि ज्याअथी, महारष्ट्र शासनाने उद्योग, उर्जा ब कामगार विभागाने त्यांची अधिसूचना क्रमांक आयडीसी २०२२/प्र.क्र.४६०/उद्योग-१४, 
दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२. अन्वये मौजे गुमथळा ब सावली, ता. कामठी, जि. नागपुर येथील ५१.१० हे.आर क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक बिकास 
अधिनियम १९६१ चे कलम २ खंड (ग) अन्बये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. 

त्याअर्थी, शासनाचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (सन-२०१३ चा सुधारणा अधिनियम, १५) च्या कलम ४३ खंड-(श्ब) 
अन्वये महामंडळास प्रदान केलेल्या शक्‍तीचा बापर करून, निन्मस्बाक्षरीकार म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक बिकास 
महामंडळ याद्वारे उपरोक्त अधिसूचित झालेल्या मोजे गुमथळा ब साबली, ता. कामठी, जि. नागपुर येथील खालील अनुसुचित उल्लेखिलेल्या 
औद्योगिक खाजगी क्षेत्रास एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे. 


उक्त अधिसूचनेची प्रत ब सोबत स्थळ निश्‍चिती चतुःसिमा दर्शविलेला नकाशा हा या अधिसूचनेचा भाग समजण्यात याबा. तसेच सदर 
अधिसूचना ही महामंडळाची www.midcindia.org या वेबसाईट बर उपलब्ध असेल. 


(१) 


भाग दोन-१३७-१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २, २०२२/का्तिक १९, शके ९९४४ 


अनुसूची 
मोजे गुमथळा, ता. कामठी, जि. नागपुर. 
अ.क्र. सव्हे नंबर/हिस्सा नंबर क्षेत्र हे.आर. 

१ ३८८/१ १.३४ 
२ ३८८/२ ०.श्ट 
: २८९/अ/९ ०.ट्ट 
¥ ३८९/अ/२ ०.८८ 
ष्‌ २३८९/ब/१ ०.८२ 
द २८९/ब/२ ०.८२ 
७ २९०/१ ०.५९ 
ca २९०/२ १.१९ 
९ २९०/३ ०.६० 
Ro २३९१ RS 
३4 २३९२/अ १.९२ 
RR २९२/ब Ru 
१३ २९२३ १.५७ 
शड २९ ON 
Ra २३९५ ०.२७ 
१६ BW 3.2 
१७ ४१५/१ १.०० 
Re ४१५/२ ०.२६ 
१९ ४१५/४ १.६२ 
२० ४१६/९ १.७९ 
२९ ४१६/२ ०.७५ 
RR ४१६/४ १.७२ 
RR ४१६/५ ०.७५ 
र्ड ४२४/१ १.०२ 
RG ४२४/२ १.०२ 

'एकूण ३०.१७ 


चतुःसीमा :- 
उत्तरेस :- मोजे गुमथळा सर्व्ह नंबर ४०९, Wok, WRB, ४१९/२. 
दक्षिणेस :- मोजे गुमथळा सर्व्हे नंबार ३८६ ब मोजे पळसाड हद्द ब रस्ता. 
पूर्वेस :- मोजे गुमथळा सर्व्ह नंबर ४२३, ४१५/२, ४१६/२, WW, ४१७, ३८७. 
पश्‍चिमेस :- मौजे गुमथळा सर्व्ह नंबर ४१६/२, ४१३, ४१२,ब मोजे सावलीची शीब. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २, २०२२/का्तिक LY, शके ९९४४ 
अनुसूची 
मोजे साबली, ता. कामठी, जि. नागपुर. 


अ.क्र. सर्व्हे नंबर/हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर. 
१ ८९/१ १.१६ 
२ ९३/१९ १.३८ 
३ ९३/२ १.२७ 
4 aw 8.86 
ष्‌ ९८/९६ २.१९ 
६ ९७ ०.७८ 
\9 ट्ट ०.७९ 
८ ९९ ०.७८ 
९ १००/१ 2.32 
१० १००/२ १.४६ 
११ RoR १.३९ 
१२ १०२ ०.६७ 
१३ १०३ ३.५९ 
शड १०४ १.१९ 
'एकुण २०.९३ 


चतुःसीमा :- 
उत्तरेस :- मोजे सावली सर्व्हे नंबर ९२ ब मोजे गुमथळाची शीब. 


दक्षिणेस :- नाला व रस्ता. 
पूर्वेस :- मोजे गुमथळाची शीव 
पश्‍चिमेस :- मौजे सावली सर्व्हे नंबर ९२, ८९/२अ, ८९/२ब. 


डॉ. विपिन शर्मा, 
मुंबई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. 


भाग दोन-१३७-२ 


डु महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २, २०२९/कातिक LY, शके १९९४४ 
MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
(A Government of Maharashtra Undertaking) 


NOTIFICATION 
No. MIDC/ITA/D 60053/2022 


MaHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 


Whereas, Maharashtra Industrial Policy 2013, has been published by Government in 
Industries, Energy and Labour Department vide its Notification No.III-Policy 2010/C.R.768/ 
Industry-2, dated 22nd Feb, 2013 (Herein referred as “ the said Policy ”) ; 


And whereas, the Government of Maharashtra has decided to implement the scheme of 
developing Integrated Industrial Areas on private lands admeasuring at least 40 Hect, not acquired 
under the Land Acquisition Act of 1894 or Maharashtra Industrial Development Act,1961, in 
accordance with para 4(a) and 4(b) of the schedule-A appended to the said policy; 


And whereas, as per section 43-1B) of Maharashtra Industrial Development Act,1961, that 
subject to the general or specific directions of the State Government, the Corporation may, by 
notification in the Official Gazette, notify any industrial area as the Integrated Industrial Area 
and upon such notification, the Corporation shall become the Special Planning Authority for 
such Integrated Industrial Area under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ; 


And whereas, M/s. Haldiram foods International Pvt. Ltd. made an application requesting 
MIDC to notify their proposed project area 51.10 Ha in Village-Gumthala & Sawali Tal. Kamptee, 
Dist. Nagpur as Integrated Industrial Area ; 


And whereas, the High-Power Committee in its 139th & 144th meeting held on 12th, 
20th January 2022 & 14th July 2022 has approved the proposal of an ‘Integrated Industrial Area’ 
to be developed by, M/s. Haldiram foods International Pvt. Ltd. Village-Gumthala & Sawali Tal. 
Kamptee, Dist. Nagpur ; 


And whereas, vide its, Notification No.[DC-2022/CR 460/Ind-14 dated 28th September 2022 
of Industries Energy & Labour Department, Government of Maharashtra declared 51.10 Ha area 
of Village- Gumthala & Sawali Tal. Kamptee, Dist. Nagpur to be an ‘Industrial Area’ under clause 
(g) of section 2 of Maharashtra Development Act 1961. 


Now therefore in exercise of powers conferred under clause (1B) of section 48 of the 
Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.XV of 2013), the undersigned as Chief 
Executive Officer of Maharashtra Industrial Development Corporation, hereby notify the area at 
Village-Gumthala & Sawali Tal. Kamptee, Dist. Nagpur as per appended schedule as ‘Integrated 
Industrial Area ; 


A copy of this Notification and plan showing boundaries shall form part of this Notification. 
The Notification is made available on the website of MIDC, www.midcindia.org. 


Schedule 
Village-Gumthala, Tal. Gangapur, District Aurangabad 
Sr. No Survey No. Area 
1 388/1 1.34 
2 388/3 0.18 
3 389/A/1 0.88 
4 389/A/2 0.88 
5 389/B/1 0.82 


Boundaries - 
North :- 
South :- 


East :- 
West :- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २, २०२९/कातिक १९, शके १९९४४ प्‌ 


| 6 | 389/B/2 0.82 
7 390/1 0.59 
fog 390/2 1.19 
fo 9 390/3 | ogo 
10 391 4.18 
11 392/A 1.92 
12 392/B 1.45 
13 393 1.57 
14 394 0.48 
15 395 0.27 
16 414 3.14 
17 415/1 1.00 
18 415/3 0.26 
19 415/4 1.63 
20 416/1 1.71 
21 416/3 0.75 
22 416/4 1.72 
23 416/5 0.75 
24 424/1 1.02 
25 424/2 1.02 
Total 30.17 


Village Gumthala Survey No. 409, 406,423, 419/2. 
Village Gumthala. Survey No. 386 & Boundary & Road of Village Palsad. 


Village Gumthala Survey No. 423, 415/2, 416/2, 418, 417, 387. 
Village Gumthala Survey No. 416/2, 413, 412 & Boundary of Mouje Sawali. 


Schedule 
Village-Sawali, Tal. Gangapur, District. Aurangabad 


Sr. No Survey No. Area 
1 89/1 1.16 

2 93/1 1.38 

3 93/2 1.37 

4 94 1.94 

5 95/96 2.19 

| 6 | 97 0.78 

7 | 98 | 0.79 

| 8 | | 9 0.78 
100/1 2.32 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २, २०२९/कातिक १९, शके १९९४४ 


10 100/2 1.46 
11 101 1.39 
12 102 0.67 
13 103 3.59 
14 104 1.11 
Total | 20.93 
Boundaries - 
North :- Village Sawali Survey No. 92 and Boundary of Village Gumthala. 
South :- Nala and Road. 
East :- Boundary of Village Gumthala 
West :- Village Sawali Survey No.92, 89/2A, 89/2B. 
Dr. VIPIN SHARMA, 
Mumbai, Chief Executive Officer, 
dated 2nd November, 2022. Maharashtra Industrial Development Corporation. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


